अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, १९५६ 
च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १२ प्रतिबंध कक्षांना 
अनुदान मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यु-०२१६/प्र.क्र.१९५/विज्ा-६ 
मंत्रालय, मुबंई-४०००३२ 
दिनांक : २७ एप्रिल, २०१६. 


संदर्भ :- विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर गुन्हे व म.अ.प्र., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे जा.क्र./विपोमनि/मअप्रवि/५॥॥अनुदान/५९/२०१६, दि. १९.०३.२०१६ चे पत्र. 


प्रस्तावना 

राज्यात अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६ च्या प्रभावी अंमलबजाणीसाठी १२ 
प्रतिबंध कक्ष स्थापन करण्यात आलेले असून सदर कक्षांना त्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी केंद्र 
शासनाकडून निधी देण्यात येतो. परंतु तो निधी अपुरा पडतो. यानुषंगाने दि. ०३ मार्च, २०१६ रोजी 
Seca समितीसमोर प्रधान सचिव (विशेष) यांची साक्ष झाली असून सदर बैठकीत समितीने 
अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कक्षांना पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 
अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध कक्षांना त्यांचे काम प्रभावीपणे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्यात अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, १९५६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 
स्थापन करण्यात आलेल्या १२ कक्षांना आपले काम प्रभावीपणे करता यावे यासाठी खालीलप्रमाणे 
रु.३६,००,०००/- (रू. छत्तीस लक्ष फक्त) एवढा निधी याद्वारे पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. कक्षाचे नावा | रक्कम रु.(लाखात) 
हि नि मुंबई ४.५० 
ठाणे STEN ४.५० 

पुणे ४.५० 
नागपूर शहर ४.५० 

५ | नवी मुंबई ४.५० 
ठाणे ग्रामीण ४.५० 

७ | सोलापूर शहर १.५० 
सांगली १.५० 

९ । कोल्हापूर १.५० 
| qo | ० | अहमदनगर १.५० 
११ | १ । बीड १.५० 
१२ । यवतमाळ १.५० 
एकूण ३६.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यु-०२१६/प्र.क्र.१९५/विशा-६ 


२. सदर खर्च मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस, 00-908, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा 
पोलीस (२०५५ ०१३८), ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१६-१७ च्या उपलब्ध तरतूदीतून 
करण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८०/अर्थसंकल्प- 
३, दि. ०१ एप्रिल,२०१६ च्या परिपत्रकातील परिच्छेद २ मध्ये नमुद तरतुदीन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


छ. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१६०४३०११२३४८२८२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Shivaji Baburao कणव त 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0e 134043 


Chavan Ce ee 
(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
४ अधिदान व लेखा अधिकारी, 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) विशेष पोलीस महानिरीक्षक(का.व.सु.) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर गुन्हे व म.अ.प्र.वि., मुंबई. 

८) पोलीस आयुक्त, मुंबई/पुणे/ठाणे/सोलापूर/नागपूर/नवी मुंबई 

९) पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण/सांगली/कोल्हापूर/बीड/यवतमाळ/अहमदनगर 

१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ठाणे/पुणे/सोळापूर/सांगळी/यवतमाळ/अहमदनगर/ 
कोल्हापूर/.बीड 

११) अवर सविच, गृह विभाग/अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय, मुंबई, 

१२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

93) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


